RNINo. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक -६ ] 


मंगळवार , फेब्रुवारी ५, २०१९ / माघ १६ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वाचा. 


मे २०१६. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरे अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम १९ ( १). 
(२) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप-२०१८ /प्र. क्र . ९/ का . ६, दिनांक ६ नोव्हेंबर 

२०१८ व त्यासोबतचे सहपत्र. 
(३) निवडणूक निर्णय अधिकारी, मलकापूर नगरपरिषद, मलकापूर सार्वत्रिक निवडणूक २०१८-१९ तथा उपविभागीय अधिकारी, 

कराड उपविभाग, कराड यांचेकडील पत्र जा . क्र . निवडणूक / कावि -२०४/ २०१९, दिनांक २८ जानेवारी २०१९ . 
( ४) सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, मलकापूर नगरपरिषद, मलकापूर सार्वत्रिक निवडणूक २०१८-१९ तथा मुख्याधिकारी, 

मलकापूर नगरपरिषद , मलकापूर यांचेकडील जा . क्र . निवडणूक/ कावि -२०९/ २०१९, दिनांक २९ जानेवारी २०१९ . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , असाधारण क्रमांक ३१, नगरविकास विभाग , दिनांक 

१ ९ 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा/ (मलकापूर नप निवडणूक २०१८-१९ )/ ६२६ / २०१९ .-- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील नवनिर्मित मलकापूर नगरपरिषदेची 
निवडणूक रविवार , दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजी पार पडलेली असून मतमोजणी व निकाल सोमवार , दिनांक २८ जानेवारी २०१९ रोजी जाहीर 
करणेत आलेला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९ ६५ चे कलम , १९ ( १) व महाराष्ट्र 
महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ कलम ५१ अ -१, अ ( ९) नुसार 
नगरपरिषदेवर निवडून आलेल्या अध्यक्ष व सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०१८/ प्र. क्र . ९/ का . ६, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ 
मधील सूचनेप्रमाणे व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९ ६५ चे कलम १९ (१) व महाराष्ट्र महानगरपालिका 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा), अध्यादेश २०१६ चे कलम ५१ - अ-१ अ (९) नुसार मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , श्वेता सिंघल , जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे नवनिर्मित मलकापूर नगरपरिषदेवर निवडून आलेल्या थेट अध्यक्ष व 
सदस्यांची नावे व तपशील याद्वारे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट 
१. मलकापूर नगरपरिषद , मलकापूर अध्यक्ष पद 
अध्यक्षपदीनिवडून 

राजकीय पक्ष/ आघाडीचे 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव नाव ( जोडपत्र १ व २ नुसार) 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


पदाचे आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


येडगे निलम धनंजय 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 


मलकापूर नगरपरिषद , 
मलकापूर . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला) 


. 


( १ ) 


एच -६३२ , भाग एक - अ ( असा .) (पु.वि.पु.) - ६ 


- 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, ५ फेब्रुवारी २०१९ / माघ १६ , शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट 


अ . 


प्रभाग 


जागा 


२. मलकापूर नगरपरिषद , मलकापूर सदस्य पद 
निवडून आलेल्या सदस्यांची राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 
नावे 

( जोडपत्र १ व २ नुसार) 


पदाचे आरक्षण 


क्र . 


क्रमांक 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


१ 


१ - अ 


पाटील गितांजली शहाजी 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 


१ - ब 


चांदे प्रशांत शिवाजी 


२ 

३ 


सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


२ 


२ - अ 


भारतीय जनता पार्टी 


४ 


२ - ब 


मुल्ला नूरजहान राजू 
चव्हाण विक्रम अशोक ऊर्फ 
दिनेश रैनाक 


भारतीय जनता पार्टी 


३ 


३ - अ 


येडगे किशोर कृष्णत 


५ 

६ 


३ - ब 


शिंदे आनंदी मोहन 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण 


७ 


30 


४ - अ 


पाटील भारती दिलीप 


८ 


४ - ब 


यादव राजेंद्र प्रल्हाद 


५ 


५ - अ 


सोळवंडे भास्कर ऊर्फ आबा 


भारतीय जनता पार्टी 


अनुसूचित जाती 


१० 


५ - ब 


११ 


६ 


६ - अ 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 


१२ 


६ - ब 


सुबराव 
कुराडे कमल आनंदराव 
चव्हाण पुजा 

गणेश 
शिंगण शकुंतला विठ्ठल 
तुपे स्वाती समीर 
पवार दत्ता सिताराम 
काशिद निर्मला आण्णासो 
थोरात अजित ज्योतिराम 


ब 


१३ 


७ 


७ - अ 


१४ 


७ - ब 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 


सर्वसाधारण ( महिला) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला) 
अनुसूचित जाती ( महिला) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण 


१५ 


८ 


८ - अ 


भारतीय जनता पार्टी 


१६ 


८ - ब 


भारतीय जनता पार्टी 


१७ 


or 


९ - अ 


भोसले नंदा संजय 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 


१८ 


९ - ब 


जगदाळे अलका अशोक 


१ ९ 


९ - क 


शिंदे मनोहर भास्करराव 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी 


श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी , 

सातारा. 


सातारा , २ फेब्रुवारी २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


